उप निबंधक सहकारी संस्था, गट-अ, या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदळलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२०/प्र.क्र.१००/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १९ ऑक्टोबर, २०२०. 

शासन निर्णय- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), ४ (२), ४ (३), ४ (४) , BY), ४ (६) मधील तरतुदीनुसार 
सहकार खात्यातील खाली नमूद केलेल्या उप निबंधक सहकारी संस्था,गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्यानुसार बदलीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकार्‍यांचे नाव सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
शि श्री. प्रकाश एल. जगताप | उप निबंधक सहकारी संस्था | उप निबंधक सहकारी संस्था, कोल्हापूर 
नागपूर, शहर ३ (सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 
२८/४/२०१५ च्या अधिसुचनेतील 


तरतूदीनुसार महसूली विभाग बदलून) 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या सल्ल्याने समकक्ष वा नजीकच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सोपवून तात्काळ 
कार्यमुक्त व्हावे व बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार आयुक्त व निबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. सदर बदली आदेशांची तातडीने 
अंमलबजावणी होण्यासाठी आवऱ्यक कार्यवाही सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी 
करावी. 
३. सदरचे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०१०१९१६५५०२१००२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Manjiri 
Ganeshbhushan Joshi “ca aay 
(मं. ग. जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 

२. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. आयुक्त, THEM, वस्रोद्योग संचालनालय, नागपूर. 

५. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन व लेखापरिक्षण), व्दारा सहकार 
आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. सर्वजिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी 
संस्था, व्दारा- सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२०/प्र.क्र.१००/५-स 


महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ). 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व संबंधित 
. संबधित अधिकारी, व्दारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. मा.मंत्री (सहकार व पणन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. मा.मंत्री (वस्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१३. मा.राज्यमंत्री (सहकार / पणन / वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. प्रधान सचिव (सहकार /पणन/वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक. 
१५. निवड नस्ती (कार्यासन-५-सो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


